मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर 
नामनिर्देशित तसेच fears निमंत्रित 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत... 

महाराष्ट्र शासन 

नियोजन विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४८/का-१४८१-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८, 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती मुंबई उपनगर यांचे 
पत्र क्र.जिनिस/का.०५/जिवायो/नामनिर्देशित/विशेषनिमंत्रित/२१-२२/ प्र.क्र.१०७/१६७३, 
दि.११/१०/२०२१. 


शासन निर्णय :- 

“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३)(दोन) (ब) व ३(३)दोन (क )नुसार व पोटकलम (३) मधील (चार) (फ) 
येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविलेल्या, विधीमंडळ/संसद 
सदस्यांमधून नामनिर्देशानाच्या दोन सदस्यांची, जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले ४ नामनिर्देशित सदस्य 
व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील निवासी असलेल्या व जिल्हा नियोजनाचा अनुभव 
असलेल्या १४ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 
नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांनी उपरोक्त 
आदेश सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 
३. मुंबईउपनगर जिल्हा नियोजन समितीवर वरील नमूद नामनिर्देशित तसेच विशेष निमंत्रित यांच्या 
करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत 
या पैकी जे अगोदर घडेल, तो पर्यंत अबाधित राहतील. 
8. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०१३११२२०२३४३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने ल. 

HARISHCHANDRA DHURI वाड 


MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 
Date: 2022.01.31 12:20:15 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४८/का-१४८१- BT 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 


४. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर यांचे खाजगी सचिव. 


५. मा. कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, महाराष्ट्र, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग कोकण. 

८. जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर 

९. उप आयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग कोकण. 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई उपनगर. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२. कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर 

१३. निवड नस्ती, का-१४८१-अ, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४८/का-१४८१- BT 


शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४८/का-१४८१-अ, दिनांक ३१ जानेवारी, २०२२ 
सोबतचे विवरणपत्र “अ 


विधानमंडळ किंवा संसद सदस्यांमधून नियुक्‍त नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (ब)अनुसार) 


अ.क्र सदस्याचे नाव पत्ता 


aa श्री.गजानन fcr, लोकसभा सदस्य | १०२/स्नेहदीप पहाडी स्कूल, WS A २ 
गोरेगाव पू. मुंबई ६३. 


2 श्री.अनिल परब, विधानपरिषद सदस्य । बिल्डिंग नं.५८/ २६२५, रविकिरण को.आप 
हाऊसिंग सोसायटी लि. गांधीनगर, वांद्रे पू., 
मुंबई ५१. 


जिल्हा नियोजनाचे ज्ञान असलेले नामनिर्देशित सदस्य 
(अधिनियमातील कलम ३(३)दोन (क)अनुसार) 


शि श्री.नवाब मलिक, विधानसभा सदस्य २१८/सी २, नूर मंजिल, एल.बी.एस. मार्ग 
कुर्ला, प. मुंबई ७०. 


२ श्री.अस्लम शोख, विधानसभा सदस्य ८ ग्रीन फिल्ड, मार्व रोड, मालाड, प. मुंबई 
रद. 


3 श्री.यशोधर पद्याकर फणसे ३६/६४९, आझाद नगर, नं.२, वीरा देसाई 
रोड, अंधेरी (प.) मुंबई ५३. 


गि श्रीमती कामिनी राहूल शेवाळे बी.ए.आर.सी.कॉलनी गेट समोर, १०-वी- 
१२,शिवतीर्थ, न्यू मंडाळा, टी.एफ.देवनार, 
मुंबई ८८. 


विशेष निमंत्रित सदस्य (अधिनियमातील कलम ३(३)चार (फ)अनुसार) 

| श्री.सुनिल मदनलाल जेन १४०२/१४,एव्हरसन को.आऑ.सो., जे.पी.रोड, 
अपना बाझार जवळ, अंधेरी पश्चिम, मुंबई- 
४०००५३२ 
२ ।श्री.आनंदकुमार रविंद्रनाथ दुबे सी/३०५, कृष्णा बिल्डींग, वसंत सागर, 
ठाकूर सिनेमा समोर, ठाकूर गांव, कांदिवली 
पूर्व, मुंबई-४००१०१ 
3 | श्री.अक्षय विजय पनवेळकर पीडब्ल्यूडी चाळ कंपाऊंड, एस.व्ही.रोड, 
साने गुरूजी शाळेजवळ, सांताक्रुझ पश्चिम, 
मुंबई-४०००५४ 
| श्रीमती दिपा गणेडा पाटील सी/१०१, गगनगिरी काम्प्लेक्स, न्यू लिक 
रोड, कांदरपाडा, दहिसर पश्चिम, मुंबई-६८ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२१/प्र.क्र.४८/का-१४८१- अ 


षु 


श्रीमती मनिषा अनिल तुपे 


१/५, शांकर ड्रायव्हर चाळ, प्रतापनगर, 
भांडूप(प.) मुंबई-४०००७८ 


श्री. संजय दत्तात्रय भालेराव 


वैभव बिल्डींग नं-१/१४, संघानी इस्टेट, 
एल.बी.एस.मार्ग, घाटकोपर(प.) मुंबई- 
४०००८६ 


श्री.संजय गजानन दरेकर 


बिल्डींग नं.-३४/१०१६, पंत नगर, 
घाटकोपर(पू.) मुंबई-४०००७५ 


श्री.सुधांशू मोहन यु. व्दिवेदी 


डी/१००५, संस्कार बिल्डींग, नीलम नगर, 
फेज-२, मुलुंड(पू.) मुंबई 


श्री.बापू धुमाळे 


सप्तश्रृंगी, रुम नं ४०२/सी/४ ACER 
गृहनिर्माण संस्था, माता रमाबाई आंबेडकर 
नगर, घाटकोपर (पू.) मुंबई ४०००७५. 


वि 


श्रीमती प्रिया बांदिवडेकर 


तपस्या को.ऑप.हौ.सोसा.प्लॉट नं.२८, 
रूम.नं.ओ.१०, गोराई-१, सुविधा स्कूल 
शेजारी, बोरिवली पश्चिम,मुंबई-४०००९१ 


शि 


START निलेञा मल्होत्रा 


प्लॉट नं.१९५, द राणेज, सातवा मजला, 
सातवा रस्ता, खार पूर्व, मुंबई-४०००५२ 


१२ 


श्री.संदेश कोंडविलकर 


३०१, गंगा सरिता ग्राम को.हौ.सावरकर 
नगर, ज्ञानेश्वर रोड, बोरिवली पू. मुंबई- 
४०००६६ 


१३ 


श्री.मनोज नायर 


९/डी/१०, एल्टी अपार्टमेट, साईबाबा नगर, 
बोरिवली प. मुंबई-४०००९२ 


वि 


श्रीमती मनिषा सुर्यवंशी 


३, दादासाहेब गायकवाड सोसायटी, वनिता 
विकास हायस्कूलच्या समोर, पंतनगर, 
घाटकोपर पू. मुंबई-४०००७५ 


Digital d by SANJEEV HARISHCHANDRA 
SANJEEV फण 6» 


DN: CN = SANJEEV HARISHCHANDRA 
HARISHCHANDRA = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMEN 


MAHARASHTRA, OU ie PLANNING DEPARTMENT 
DH U Rl Date: 2022.01.31 12:20:35 +05'30' 


(सं. ह. धुरी) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


